कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३५/२०२३/आ (वर्ग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : 9) शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१, 
दिनांक ३०.०६.२०२३. 
२) शासन आदेशा, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एसएळएस १११७/(३१८/२०१७)/भाग- 
८/आ(वर्ग-१), दिनांक १५.१०.२०१८. 
३) शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक - एसएलएस ११२१/ प्र.क्र. ६३/ भाग-५/२०२१/ 
आ(वर्ग-१), दिनांक १३.०८.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HHA ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने वप्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले बदलीने पदस्थापनेचे पद 
पद 
णं श्रीमती साजिदबानो कार्यकारी अभियंता, कालवा | कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद 
गुलामनबी शाहपूरे संकल्पचित्र विभाग क्र. २, | पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद 
नाशिक 
२. | श्रीमती क्षितीजा विवेक | agent अभियंता (रो.ह.यो.), | कार्यकारी अभियंता, खोरे समरुपण 
साळुंखे विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, | विभाग, पुणे 
कोकण विभाग, नवी मुंबई 


२. संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांना कळविण्यात येते की, संबंधित कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थानिक व्यवस्था करुन अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावा. 

३. संबंधित कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना कळविण्यात येते की, सदर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
OY] व्हावे व कोणत्या दिनांकास OY झाले याबाबत शासनास doesttclass9.wrd@maharashtra.gov.in या a 
मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


शासन Sea क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २३५/२०२३/आ (वर्ग-१) 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेडा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३१०१८१८२७०११४२७ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर sear जलसंपदा विभागाच्या 
www.wrd.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 

RA K H | A H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7206b93 12f3f73ff523e7a493d6d53d819f5c15336ff9a16adal 1a287b87 
9985, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHAVAN —— 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव(लाक्षेवि/प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
) संबंधित अधिकारी (मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत). 
) अधिदानव लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
११) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) सर्वकार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन आ(वर्ग-१), deel. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


